सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्‍यातील २ 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.५९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-१३ जून, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.का-२/रेशा/५३/५९५१/सन २०२१, दि.२९/११/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्‍यातील योजनाबाह्य २ रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद, सातारा यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेता, 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, सातारा, यांचा ठराव विचारात घेऊन सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्‍यातील खालील 
रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणुन दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | प्रस्तावित रस्त्याचे नांव । साखळी क्रमांक । दर्जोन्नरत करावयाची । दर्जोन्नती 
एकूण लांबी (कि.मी) | नंतरचा क्रमांक 

7 इतर जिल्हा मार्ग १२८ ।०/० ते ५/५०० — | 4.400 fee AT. ग्रामीण मार्ग-३२७ 

(जि.प. शाळा वारुंजी) ते 

जुने गांव ते वारुंजी केसे 

शिव ते ग्रामीण मार्ग 

१३६ पर्यंत रस्ता. 
२. वारुंजी केसे शिव ते जि. | ०/० ते १५६०० ।१.६०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-३२८ 

प. शाळा जुने गांव 

जोडणाऱ्या रस्त्यापर्यंत 

रसता. 

एकूण ७.१०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.५९/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७.१०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (६७२६.५३० -- ७.१००) म्हणजेच 
६७३३.६३० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६१५१६१०३४७८१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, शक 
GANPAT SANDIPAN fis 


KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, सातारा. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सातारा. 

) 
) 


६) कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग (दक्षिण),जिल्हा परिषद, सातारा. 
७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


